संशोधन प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या 
योजनेकरिता सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षातील माहे ऑगस्ट, २०१९ ते नोव्हेंबर, 
२०१९ या चार महिन्यांकरिता निधी वितरीत 
करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- राअआ-२०१९/प्र.क्र.१३८/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. १२ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा:- (१) महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे पत्र क्र.राअआ /आस्था/ प्र.क्र.२६३/२०२०/ का-२. 
TF.22.09.2020. 
(२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि.०८ जुले, 2098. 
(३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. राअआआ-२०१९/प्र.क्र.१३८/का-९ 
दि.३० ऑक्टोबर, २०१९. 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई या कार्यालयामार्फत “राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या 
समस्यांबाबत संशोधन, अल्पसंख्याकांशी निगडीत बाबी हाताळणारे प्रशासनातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 
प्रशिक्षण व राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांसाठी घोषित केलेल्या योजनांना प्रसिध्दी” या योजनेकरिता सन 
२०१९-२०या आर्थिक वर्षातील माहे ऑगस्ट,२०१९ ते नोव्हेंबर,२०१९ या चार महिन्यांचा खर्च 
भागविण्याकरिता मंजूर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य GANT 2234, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, 
प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेत्तर” या लेखाशीर्षांतर्गग सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता रू.२,००,००,०००/- 
(अक्षरी रू. दोन कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.२ च्या वित्त 
विभागाच्या परिपत्रकान्वये सदर मंजूर निधीच्या ६० % च्या मर्यादेत संदर्भ क्र.३ अन्वये रु.४०,००,०००/- 
(अक्षरी रु. चाळीस लक्ष फक्‍त ) इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र आयोगाने शासनास करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. १ येथील पत्रान्वये महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी या योजनेकरिता निधी वितरणाची मागणी 
केली आहे. माहे ऑगस्ट, २०१९ ते नोव्हेंबर, २०१९ या चार महिन्यांकरीता रू.८०,००,०००/- 
(अक्षरी रू. ऐंशी लक्ष फक्त) इतके अनुदान खाली दर्शविलेल्या मासिक निधी विवरणाप्रमाणे सचिव, 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१९/प्र.क्र.१३८/का-९ 


महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत आहे. सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोग यांनी खर्च विहीत मर्यादेत राहील याची दक्षता घ्यावी. सन २०१९-२० या आर्थिक 
वर्षात योजनांतर्गत बाबीसाठी उर्वरित निधी माहे ऑगस्ट, २०१९ ते नोव्हेंबर, २०१९ या चार महिन्यांकरिता 
महत्त्वाच्या बाबींकरिता खालीलप्रमाणे योजनेतर अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. 


“मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ समाज कल्याण २०० व इतर 
कार्यक्रम (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक 


अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान (वेतनेतर)” 


अनुदान 


माहे ऑगस्ट२०१९ , ते नोव्हेंबर २०१९ ,या चार महिन्यांकरिता मंजूर 


अ. | तपशीलवार | सन २०१९-२० | ऑगस्ट, २०१९ | सप्टेंबर, २०१९ | ऑक्टोबर, २०१९ | नोव्हेंबर, २०१९ 


क्र. लेखाशीर्ष साठी अर्थ 
संकल्पीय अंदाज 
पुस्तिकेत 
दर्शविण्यात 
आलेले अनुदान 


षि २ ३ :1 4 & 9 


fae 2234 ए १८७ | 2,00,00,000/- | 20,00,000/- | 20,00,000/- 20,00,000/- 20,00,000/- 


एकूण रुपये ८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) 


२. सदर तरतूद सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येत 
असून याकरिता ते आहरण व संवितरण आणि नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. महाराष्ट्र राज्य 
अल्पसंख्याक आयोगाने सन २०१९-२० च्या मासिक निधी विवरण पत्रात दर्शविल्याप्रमाणे आपल्या 
कार्यालयाचा खर्च विहित मर्यादेपर्यंतच करावा. या आदेशान्वये वितरित करण्यात आलेल्या रकमेतून 
केलेल्या खर्चाचा तपशील, उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) तसेच संदर्भ क्र. 2 शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग अन्वये विहीत अटी व तरतूदींचे पालन महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने 
करावे. 

३. उपरोक्त रक्कम “मागणी क्र. झेड ई-१, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२ 
समाज कल्याण २०० व इतर कार्यक्रम, (०१) अल्पसंख्याकांना सहाय्य (०१) (१२) संशोधन, प्रशिक्षण व 
योजनांना प्रसिध्दी याकरिता सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-१८७) ३१, सहायक अनुदान 
(वेतनेत्तरो” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावी. 

४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिळ, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआ-२०१९/प्र.क्र.१३८/का-९ 


झालेल्या अधिकारांतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.९२/ 
अर्थ-३, दि. ०८ जुले, २०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सर्व परिछेद व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील अटीची 
पूर्तता करण्यात आली आहे, त्यास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२१२१३३१४२८९१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prashant Dadasaheb Andh 


Prashant याला rea 
Dadasaheb Andhare ‘iinet 
(प्र. दा. अंधारे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, 


) 
) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु. सचिव, 
) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अविवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
संचालक, लेखा व कोषागारे 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१० जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

११) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई, 

१३) कक्ष अधिकारी (का. ७ व ८), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४ निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


